महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३८/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक १६ डिसेंबर, २०२१. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील दिंडोरी पोलीस 
ठाणेसाठी निवासी इमारत बांधकामासाठी एकूण रु.१४,९८,९४,०००/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व AHR यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 

दि.०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि. २०.०९.२०१९. 

3) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दि.२५.०९.२०१९. 

४) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.बांधका-०१२०/प्र.क्र.१०६/पोल-७, 
दि.२८.०७.२०२० 

५) पोलीस महासंचाळक, AX, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/२७/डिसेंबर,२०२१ चे तिसरे हिवाळी अधिवेशन/पूरक मागणी/ 
२५५/२०२१, दि.५५.१२.२०२१. 


ज्ञापन- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने पोलीस अधिक्षक, 
नाशिक ग्रामिण यांचे आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी पोलीस अधिकारी व 
पोलीस अंमलदार यांचेकरिता निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या नकाशा व अदाजपत्रकानुसार पोलीस 
अधिक्षक, नाशिक ग्रामिण यांचे आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी पोलीस 
अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेकरिता निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी 
रु.१४,९८,९४,०००.०० इतक्या खर्चाचे अंदाजास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अधिकारी, सा.बां. विभाग, नाशिक यांनी सन 
२०२१-२२ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून त्यास (१)कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, नाशिक यांनी आणि (२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी साक्षांकित केले आहे. 


३. तसेच उक्त खर्चाचे अंदाजास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली असून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती 
दिली आहे. नगर रचनाच्या दृष्टीकोनातून सदर भूखंडावर बांधकाम अनुज्ञेय आहे, याची 
खात्री करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३८/पोल-७. 


४. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 
तपासले असून ते अनुक्रमे रु.१४,९८,९४,०००/- असे अंतिम केले आहेत 


५. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील पोळीस 
अधिक्षक, नाशिक ग्रामिण यांचे आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी पोलीस 
अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेकरिता निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी 
रु.१४,९८,९४,०००.०० इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर एकत्रित 
प्रज्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 

२. ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र 
शासन, यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 

३. बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाशा यांना वास्तुशास्त्र 
तज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. नगर रचनाच्या दृष्टीकोनातून सदर 


भूखंडावर बांधकाम अनुज्ञेय आहे, याची खात्री करावी. 

४. उक्त रु.१४,९८,९४,०००/- इतक्या रकमेच्या सा.बां. प्रादेशीक विभाग, नाशिक 
यांनी दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातील, “Recapitulation Sheet” मधील 
विवरणानुसार काम करावे. 

५. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

६. कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

७. प्रत्यक्ष काम करताना seat निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक१०.०१.२०१४ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक 
०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

९. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


६. वरील बाबीकरीता होणारा खर्च हा “गृह /विभाग- मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, ८०० इतर खर्च (००)(००)(०५) महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (४०७० ०१५१), (योजनातंर्गत), (५३-मोठी 
बांधकामे) ” या लेखाश्रीर्षाखाली खर्ची घालून, चाळू वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून अथवा पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकामधिल भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१, 
अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३८/पोल-७. 


८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२१६१३३४१५२१२९ हा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA DN: CN NARAYAN IRA MANE. C - IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
M AN E MAHARASHTRA, OU = ig gHOME DEPARTMENT 
Date: 2021.12.16 13:36:34 +05'30' 


(नारायण बिरामाने) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 

३. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण), नाशिक 

४. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, नाशिक [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 

५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, नाशिक [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

७. महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(पूर्व) विभाग, पुणे 

१२. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of the Department:- Home Department 


Name of work :- Construction of Police Quarter for 


Unit Rate Norms Cost Rs. 


Particulars of Scope 


Sr. 
No. Rs Per 
Lumpsum ete. Wise 
[ESSENTIALITEMS (Components) SO 000०" ""षवकव्ष्टत्त्वलकी 
[1 fe) cert Queer xin Up: Sem Cisse [3477430 [Se 


Ground Floor( including Plinth Protection) fol 
(a) Class-2 Quarter (Built Up- Sq.m) a 
Ground Floor( including Plinth Protection) 

(a) Class-3 Quarter (Built Up- Sq.m) (Two Building) 


Ground Floor( including Plinth Protection) 


| 2s 444 
2704 1921.68 
23145099.74 


. 15645292.74 
| वाज 


-_ | "3 > 
->| ०2 = 
ठ| > So 
wm N 
ES S 
il 
212 
Sis 
+ 
W 
Ww 
Ww 
PAW 
यर 
NIN 
tof - 
elo २) 


ppm 


do 
2 
र्फ 
क़ 
ES 


=< 


34472.9 
31012.3 
Sqmt 27951.0 


i 
Ee 
व 


il 
||| 


ey 


Secound Floor 350.7 ¢ FY 
{C26\006 . Fy ८८ 


2) 
॥॥॥ 
a 


559.7 29051.00] — 
Sub-Total (a) | Ba949485729| BERS OF SEES 
ASSAGIS|3°46 


b)Fuel gas Pipeline 
$0000-0U 


0 9,008 


c)Bio Digester 

d)Rain/Roof Water Harvesting 

e)Solar Roof Top(MoU to be executed) 
f) Ramp For Handicaps 


5000)/Sqmt 
Sub Total 


Sub-total (2) 


Fumie si Furniture 


in 
Rg 
a 
& 
णी 
iv) 
७ 
in} 
J 
जे 


MD 
ट्ट 
a 
J 
(=) 
—_ 
> 
= 
> 
~-— 


७१८३ 
० 
३ 
१ 7 
22 
oO} = 


9 
0 
ry 9 
i) 


क लोकह 


Water Supply and Sanitary Works 
67309190 


Ell 


Electrification 


Ww 


S443) 
07 6 COP F-9% 


4+OSESt PY 


Sub-Total (3) 
(01449293. Heetsso4-30 
(09083752 260 


3999000-60]2 10002 20-00 
+50000000|10,09,000-00 
200000.00 


External 
Fire fighting Arrangement etc. 


500000.00 


| eT 


if 


४) 
xd 


wi 


(B) [MISCELLANEOUS ITEMS 
Compond wall and Gate (class- 1&2 quarter) 


Internal Road and paving blocks 
Development of Ground and landscaping 


3,00,000'00 


100000.00 


| -530000ण] VU 


q 


%700 000-00 


1#9519684,.30— 
U2731S3P-60 


Soil investingation and Detail Land Survey 
Sub-Total (B) 


| 
il 


500000.00 


OPTIONAL ITEMS 
500000.00, 


C) 


I] 


i 


Water main storage and pump house, borewe 


S 
S 
S 
= 
fe) 
<| 
3 


6)AB Room, Area ligting,Pumps,Generator 


13703 LS: 38°60 
Wo AS04736 


rrr 
Ee ene eee ee 
or 667307 


es Green Building nl 
ae ane a | 20८ यम 
a 650 पह SIT 
p १. ६292905: 

Labour Insurance ay 10% of (P) jee 
शिक aR N (079993 
. f 

on ८ 66730. 77 ८7५793) 


2% of (P 
D4 6 30-7 24985.8%| 


|__Isanetioned in 2031-22 — उ न 
Increase in SSR (2022-23) कळमना in 2021-22 Sub-Total(D) | ६७०३058 TEE 
[__Isonetioned in 2022-23 Sub-Total(D) | AFT04 TOUTS} 


TAL COST OF PROJETS (TPC) (AB1+C1D) 


ATED 5000309 
149 £9 4992.29 


यकत) (१055 334--&-3 
16७॥266165'35 


TH AREA RATE 
PLIN ATES FOR If Sanctioned If Sanctioned 

ae 2021-22 i 
1) Building Proper Cost = Rs. ७| 449: 027887- a /Sqm 
2) Electrical Work = Rs. ७6८ %. 903232 /Sqm 
3) Water supply = Rs. 167 2: 00+ /Sqm 


4) For 142+3 ह Rs pores 


5) Total Project Cost= TPC/Area(as per "a") = Rs. 3 6 64 —- 


Afra 


Sub Divisional Officer 
P.W.Sub- Division No.2, Dindori 7.५ 


४644-०० 


"Techni cally Apprved) 


OG शात. ' 3111९९ 
छम ci, Halk 


‘Chief Engineer 
PW. Region, Nashik 


A753 6607'7S)  । 


